गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत पीएच.डी. 
करण्याकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-३५१ ९/प्र.क्र.४४/१ ९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचा : 

१. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/(१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २० नोव्हेंबर, १९९६. 


२. शासन निर्णय,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/१९५/९५)/तांशि-४, 


दि. २८ ऑक्टोबर,१९९८. 


३. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे क्र.४अ/आस्था/ पीएच.डी/प्रतिनि/२०१९-२०/१९२, दि.३० एप्रिल, २०१९ 


रोजीचे पत्र. 
शासन आदेशा: 


शासकीय तंत्रनिकेतनातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिव्याख्यात्यांची गुणवत्ता दर्जा सुधार 
योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी (पीएच.डी. अभ्यासक्रम) सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षापासून ०३ (तीन) 
वर्षे कालावधीसाठी त्यांचे नावासमोरील संस्थेमध्ये निवड झालेली आहे. 


अ. | Seared नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्या प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नांव व 

क्र. संस्थेचे नाव निवडलेल्या अभ्यासक्रमाचे नाव 

(eg) २ ३ iin: ८ कका 

णि श्रीमती मोनिका दिपक कोठेकर, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | जाधवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी | नागपूर अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 

२ श्री. पवनकुमार Tether | झासकोय तंत्रनिकेतन, | मालवीय ae इन्स्टिट्यूट ऑफ 


लाहोटी, अधिव्याख्याता, संगणक 
अभियांत्रिकी 


औरंगाबाद 


टेक्नॉंलॉजी, जयपूर 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


३ श्री. तौफिक मुबारक काझी, 
अधिव्याख्याता, औषध निर्माणशास्त्र 


शासकीय तंत्रनिकेतन, 
जळगांव 


९._.£०७ College of Pharmacy 
(KLEBP) Belgaum 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


श्‌ श्री. राहुल नंदकिशोर डुबे, 
अधिव्याख्याता, औषध निर्माणशास्त्र 


शासकीय तंत्रनिकेतन, 
रत्नागिरी 


Poona college of Pharmacy, 
Bharati Vidyapeeth (Deemed _ to 
be University) Pune 


अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


५ श्री. अतुल वसंत सावळे, 
अधिव्याख्याता, रसायन 
अभियांत्रिकी 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
(जुने नाव- शासकीय 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ) 


नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
टेक्नॉलॉजी, कर्नाटक, सुरथकाल 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


६ श्री. गुणवंत कृष्णराव देडापांडे, 
अधिव्याख्याता, 
रसायन अभियांत्रिकी 


शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, यवतमाळ 
(जुने नाव- शासकीय 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ) 


मोतीलाल नेहरु AIA इन्स्टिट्यूट 
ऑफ टेक्नॉलॉजी, अलाहाबाद, 
अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


शासन sea क्रमांकः प्रतिनि-3५१९/तर.क्र.५3/7९/तांशि-७ 


अ. | अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्य प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नांव व 

क्र संस्थेचे नाव निवडलेल्या अभ्यासक्रमाचे नाव 

[a] २ ३ a कळ 

१ STAR अशोक भडांगे, शासकीय तंत्रनिकेतन, | मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, ठाणे टेक्नॉंलॉजी, जयपूर 
रसायन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 

८ श्री. दिनुभाऊ बळवंत अळसपुरे, | areata तंत्रनिकेतन, | नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत गडचिरोली टेक्नॉंलॉजी, तिरुचिरापल्ली 
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


2. 


उच्च व da शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रतिनि-२०९५/१९५५७/(१९५/९५)/तांशि-४, 


दिनांक-२० नोव्हेंबर,१९९६ व दि. २८ ऑक्टोबर, १९९८ या अनुसार विहीत करण्यांत आलेल्या खालील नमूद 
अटीं व शतींच्या अधिन राहून उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता त्यांची निवड 
झालेल्या संस्थेमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१) प्रतिनियुक्ती पूर्ण निर्धारित कालावधीकरिता असेल. 

२) उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना खालील अट क्र.७ चे अधिन राहून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालखंडात 


नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते देय राहतील. 


३) त्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्‍्त ज्या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले त्या संस्थेने त्यांना विद्यावेतन 


8) 


4) 


&) 


शिष्यवृत्ती दिल्यास ती स्विकारण्यास त्यांना परवानगी देण्यात येत आहे. 

प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत तसेच प्रतिनियुक्ती 
संपल्यावर मुख्यालयात परत येण्यासाठी त्यांना प्रवासभत्ता वा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
उपरोक्त अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या उर्वरित सेवा कालावधीत कधीही अध्ययन रजा घेता येणार नाही 
व तसे बंधपत्र प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी त्यांना कार्यालयाकडे द्यावे लागेल. 

संबंधित अभ्यासक्रमासाठी करारनिर्दिष्ट काळापेक्षा जास्त कालावधी वाढवून मिळण्यास त्यांनी अर्ज 
केल्यास प्रतिनियुक्‍तीच्या वाढलेल्या कालावधीसाठी त्यांची देय व अनुज्ञेय रजा समजण्यात येईल. 


७) प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कार्यरत संस्थेची सलग ०६ वर्षे सेवा करण्याचे बंधपत्र त्यांना प्रशिक्षणासाठी 


8) 


जाण्यापूर्वी द्यावे लागेल. हे बंधपत्र त्यांना शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही 
१०६८/डी-१०/, दि. १५/१०/१९९८ व झासन ज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-१०६९, 
दिनांक २१/०६/१९७९ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे संबंधित प्राचार्यांमाफत संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांचेकडे सादर करावे लागेल. 

उपरोक्त अधिव्याख्याते हे जर त्यांचे प्रशिक्षण अर्धवट सोडून येतील किंवा बंधपत्राप्रमाणे संस्थेत सेवा 
करणार नसतील, तर त्यांच्याकडून शासनाने त्यांच्यावर केलेला संपूर्ण खर्च प्रचलित व्याजासह वसूल 
करण्यात येईल. 

प्रतिनियुक्तीचा कालावधी सेवा काळ म्हणून समजण्यात यावा. 


qo) सदर प्रशिक्षणासाठीची प्रतिनियुक्ती त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या कर्मचा-यांच्या अगोदर 


३. 


पदोन्नतीसाठी आधारभूत ठरु SHUN नाही. 
संबंधित अधिव्याख्यात्यांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्‍त करण्यापूर्वी उपरोक्‍त परिच्छेद २(५) व (७ येथे 


नमुद बाबींवरील बंधपत्रे संबंधित अध्यापकांकडून घेण्याची संबंधित संस्था प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांना 
सदर संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी सुरु होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-3५१९/तर.क्र.४3/7९/तांशि-७ 


४. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्‍त अधिव्याख्यात्यांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमानुसार 
पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पाठविण्यांत आळे नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या काळात त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहीले असते. 


५. सदर आदेश संदर्भाधीन क्र.१व २ येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०६१७१३३५९९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406eea05963bc4 
56f1e1e8621e5917d8305, 


Shetty omega 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


सर्व संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व,सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

४. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर/औरंगाबाद/जळगांव/रत्नागिरी/ठाणे/गडचिरोली 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

५. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ (जुने नाव- शासकीय तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ), 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, 

७. जिल्हा कोषागार आधिकारी, नागपूर/औरंगाबाद/जळगांव/रत्नागिरी/ठाणे/गडचिरोळी/यवतमाळ, 

८. निवड नस्ती-तांशि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


